राजुरा पोलीस स्टेशन, जि. चंद्रपूर येथे 
गु.र.क्र.१८५/२०१९(इन्फन्ट जिजस इंग्लिश 
पब्लिक हायस्कूल मूलींचे वसतीगृह लैंगिक 
अत्याचार प्रकरण) अन्वये दाखल प्रकरणात 
मा.जिल्हा व सत्र न्यायालय, चंद्रपूर येथे 
न्यायालयीन कामकाज पाहण्यासाठी विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड. श्रीमती. ज्योती वजानी यांना 
अदा करावयाच्या फीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसपीपी-०६१९/प्र.क्र.२३०/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मुंबई-४ ०० 032 
दिनांक : ०२ डिसेंबर, २०१९ 


संदर्भ : शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१९/यु.ओ.आर.३६/डी-१४, 
दिनांक ०२ ऑगस्ट, २०१९. 
प्रस्तावना : 
राजुरा पोलीस स्टेशन, जि. चंद्रपूर येथे गु.र.क्र.१८५/२०१९(इन्फन्ट जिजस इंग्लिश 
पब्लिक हायस्कूल मूलींचे वसतीगृह लैंगिक अत्याचार प्रकरण) अन्वये दाखल प्रकरणात 
मा.जिल्हा व सत्र न्यायालय,चंद्रपूर येथे विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून न्यायालयीन 
कामकाज पाहण्यासाठी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्रीमती. ज्योती वजानी यांना फी अदा 
करण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

राजुरा पोलीस स्टेशन, जि. चंद्रपूर येथे गु.र.क्र.१८५/२०१९(इन्फन्ट जिजस इंग्लिश 
पब्लिक हायस्कूल मूलींचे वसतीगृह लैंगिक अत्याचार प्रकरण) अन्वये दाखल प्रकरणात 
मा.जिल्हा व सत्र न्यायालय, चंद्रपूर येथे न्यायालयीन कामकाज पाहण्यासाठी विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्रीमती. ज्योती वजानी यांना प्रतिदिन 
परिणामकारक सुनावणी करीता व्यावसायिक फी अदा करण्याच्या प्रस्तावास विधी व न्याय 
विभागाने तसेच वित्त विभागाने मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार अँड. श्रीमती. ज्योती वजानी यांना 
राजुरा पोलीस स्टेशन, जि. चंद्रपूर येथे गु.र.क्र.१८५/२०१९(इन्फन्ट जिजस इंग्लिश पब्लिक 
हायस्कूल मूलींचे वसतीगृह लेंगिक अत्याचार प्रकरण) या न्यायप्रकरणात पुढीलप्रमाणे फी 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु. २०,०००/- (रुपये वीस हजार फक्त) 
२. प्रत्यक्ष प्रवास खर्च 


SIR निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०६१९/प्र.क्र.२३०/पोळल-१० 


२. प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्रीमती ज्योती वजानी यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी अथवा 
इतर कोणतेही फी/भत्ते अनुज्ञये असणार नाहीत. परिणामकरक सुनावणीचे दिवस संबंधित 
प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी नाही, sean अधिका-यांकडून प्रमाणित 
करुन घेण्यात यावेत व या प्रकरणी कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याबाबत 
संबंधित संवितरण अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 


३. या बाबीकरीता येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोळीस - (००) १०९, 
जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३१४/१९/व्यय-७, 
दि. १६.०९.२०१९ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र ATT )=6www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२०२१५३८३९५२२९ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


. 
Kishor Shyam rad 0000000000. 


183e8f9d61db36e6ca846c9e, 


serialNumber=94524ab889e2fa9e6bfeSe1e58426881bc 


B h a | e fa O 36b968ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, cn=Kishor 


Shyamrao Bhalerao 
Date: 2019.12.02 15:42:38 +05'30' 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधी), महाराष्ट्र शासन 
Wa:- 
१.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. अपर पोलिस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, (गुन्हे-पूर्व,, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. पोलीस अधिक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषन विभाग, नागपूर. 
५. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
६. कोषागार अधिकारी, नागपूर 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर 
८. अंड. श्रीमती ज्योती वजानी, नागपूर 
९. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई 
qo, वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवड नस्ती (पोळ-१०). 
पृष्ठ २ पैकी २ 


